सन २०२१-२२ करीता आदिम जमातीचा 
विकास या राज्य योजनेंतर्गत आदिम 
जमातीच्या कुटुंबाकरिता घरकुल 
बांधण्याच्या खर्चास मान्यता देवून निधी 
वितरीत करणेबाबत शुद्धिपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०२/०३/२०२२ 


वाचा - 
१. समक्रमांकित शासन शुद्धिपत्रक दिनांक ३१ जानेवारी २०२२. 
२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण यांचे पत्र क्रमांक 
राव्यक.ग्रागू/लेखा (रायो) आदिम/२०२०/२२३९ दिनांक २३.०२.२०२२ 
प्रस्तावना - 


नमुद शासन शुद्धिपत्रकानुसार आदिम जमातीचा विकास कार्यक्रम या राज्यस्तरीय 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील कातकरी, माडिया गोंड व कोलाम या आदिम जमातींचा निवासाचा प्रश्न 
सोडविण्यासाठी सन २०२१-२२ या सालाकरिता घरकुल बांधणेस मान्यता दिली असुन घरकुलांचा 
एकुण ३३९० इतका सुधारीत लक्षांक देणेत आला आहे. याकरिता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांचेमार्फत राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण यांचेकडे निधी वर्ग करण्यात आला 
आहे. सदर निधी सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर आहरीत करणेसाठी संचालक, राज्य व्यवस्थापन 
कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालयातील उपसंचालक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन 
प्राधिकृत करणेबाबत संदर्भ २ येथील पत्रान्वये शासनास विनंती करणेत आली आहे. त्यानुषंगाने 
निर्णय घेणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शुद्धिपत्रक - 


यान्वये, वाचा येथे उल्लेख केलेल्या शासन शुद्धिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक २ पुढीलप्रमाणे 
सुधारीत करणेत येत आहे. 


“रु.४४९९.७० लक्ष (रु. चौव्वेचाळीस कोटी नव्यान्नव लक्ष सत्तर हजार फ़क्त) इतका 
निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करणेत येत आहे. त्यांनी सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी 
म्हणुन संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालयातील आहरण व 
संवितरण अधिकारी तथा उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण (BEAMS) प्रणालीवर तात्काळ वितरीत करावा.” 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३०२१५२६४६४४२४ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Prakash Vi 


ee ijay 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
fa a ५ h | a DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d 1 40fc5c049d281 eedbf23beed9a89ad75264161 
३२28114776, 
pseudonym=23F17B7ABBFC6358B3073C61D025B7893A825E98, 


e 
serialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B707 1E979796D3 
7178D3B709E19155AB, cn=Prakash Vijay Waj 
Date: 2022.03.02 15:29:34 +05'30' 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५ 

२. मा. सभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. सर्व विधानसभा/ विधान परीषद सदस्य. 

९. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१०.मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.मा. प्रधान सचिव, नगारविकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१२.मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

१३.मा. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४.मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१६.सर्व उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.अधिदान व लेखा लेखाधिकारी, मुंबई. 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ ठाणे/ पुणे/ पालघर/ रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदूर्ग/ यवतमाळ/ वर्धा/ चंद्रपुर/ गडचिरोली 

१९.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

२०.आयुक्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

२१.सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा. 

२२.सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


२३.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२४.राज्य संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामिण गृहनिर्माण, बांधकाम भवन, मुंबई. 

२५.संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण, सिडको भवन, सी. बी.डी. 
बेलापुर, नवी मुंबई, 

२६.वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

२७.निवड नस्ती-कार्यासन-१९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


